सेंद्रिय शेती/ विषमुक्त शोती या राज्यपुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शोती 
मिशन राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- योजना - ३३१९/प्र.क्र.९६/१अओ 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २८ ऑगस्ट २०१९ 


वाचा :- १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जेशिमि १०१८/प्र.क्र.१२५/१७-अ,दि.१६/१०/२०१८. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/ २०१९ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८/०७/२०१९ 
४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- योजना ३३१९/प्र.क्र.९६/१ओे, दि. १४/०८/२०१९. 


सेंद्रीय शेती / विषमुक्त शोती या राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शोती 
मिशन राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय वाचा 
क्रमांक ४ दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला होता. सदर शासन निर्णयातील 
अनुक्रमांक ४ ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 


वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीच्या आहरण व संवितरणासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण व आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
१. आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, संचाळक, (लेखा), कृषि 
स्तर  । महाराष्ट्र राज्य, पुणे. आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
रः जिल्हास्तर | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
अकोला. अकोला कार्यालयातील लेखाधिकारी 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२८१४३६४१४९०१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 
DI IN, o=Government Of 


ig) 
IN: ८ ni ॥ Maharashtra, ou=Agriculture and 
ADF Department, postalCode=400032, st= 


Chandiwade 
( Baar aifeas ) 


‘Maharashtra, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdf6 
8e95d1969e585fffe, 

‘ialNumber=ccbe80fcc6b64503b4e8b1269bd88d631f3f3c2bef 
6e1ca70cc9a4e3095401 1f, cn=Umesh Narayan Chandiwade 
Date: 2019.08.28 14:46:39 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.९६/१ओ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 

४. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. श्री.प्रकाश पोहरे, अध्यक्ष, पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन,अकोला. 

९. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 

१२.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.श्री.सुभाष नागरे, प्रकल्प संचाळक, पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिन, अकोला तथा, 
विभागीय कृषि सह संचालक, अमरावती. 

१४.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

१५.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१६.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१७. संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९.अभिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१.निवडनस्ती, कार्यासन 9-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


